शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 


पोषण अभियान या कार्यक्रमातर्गत राज्य हिऱ्याखाली निधी 


वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : - ३१ मार्च, २०२४ 


वाचा :-- १म.वबा. वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.६, दि. ०२.११.२०२३, दि. २९.०२.२०२४, 
दि. १९.०३.२०२४ व दि. २६.०३.२०२४. 


२म.वबा. वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१६६/का.६, दि. 24.09.2028 


३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३ 


शासन निर्णय:- 


पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फ़त 
राबविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने पोषण अभियानाच्या राज्य हिऱ्याकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ 
मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियोजनाने घट करण्यात 
येत असून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे पुनर्विनियोजनाने वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुसार रकाना क्रमांक ६ मधील 
पुनर्विनियोजनानंतरच्या विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-७ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये ५६८.६७५ लाख 
(अक्षरी रुपये पाच कोटी अडुसष्ठ लक्ष सदुसष्ट हजार पाचशे फ़क्त) एवढा निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
(रुपये लाखात) 
लेखाशीर्ष सुधारित | वितरीत |। पुनर्विनियोज | पुनर्विनियोज | पुनर्विनियोजना | या आदेशान्वये 
अंदाज तरतूद नाने घट नाने वाढ | नंतरची एकूण वितरीत 
२०२३-२४ तरतूद करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १ |[ २ ३ | ४ | ५ द [t= ७ | 
मागणी क्र एक्स-१ 
OP लाडकी योजना 
२२३५ डी ५२५, (कार्यक्रम), 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | ९८५०.०० | १९७०.०० | (-3५६८.६७५ |... ९२८१.३२५ ति 
मागणी क्रमांक एक्स-१, 
पोषण अभियान 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(कार्यक्रम) २२३६२०९३, 
३१- सहा.अनुदाने (वेतनेतर) १५३६७.८१ | १५३६७.८१ a (+) ५६८.६७५ | १५९३६.४८५ ५६८.६७५ 
एकूण २५२१७.८१ । ६३६०.०० | (0 ५६८.६७५ | (+) ५६८.६७५ २५२१७.८१ ५६८.६७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१७७/का.६ 


२. पोषण अभियाना अंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या मोबाईल करिताच्या अतिरिक्त खर्चाच्या सुमारे रुपये 
१९०६.०० लक्ष पैकी रुपये १३३७.३२५ लक्ष एवढा निधी संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक २६.०३.२०२४ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उर्वरित रुपये ५.६८६७५ कोटी निधी सदर आदेशान्वये SNA 
खात्यावर जमा करण्याकरिता वितरीत करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
आयुक्तालयाने आवऱ्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 

३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११४/का.१४७२, दिनांक २७.०३.२०२४ 
तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०९/ व्यय-६, दिनांक ३०.०३.२०२४अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३३०१४१६१६५१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
OF 


Vil LAS DN: c=IN, o=GOVERNMENT 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVE NT, 
2.5.4,20=cb156f408217396 1 28e8dcaeed 3f6F 
R A M D A S a70d9fd209eb9efc83bdd68b308614534, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


INumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B 


serial 
44101C838AEA34F 29FBFFOAEBE9D85C3DE34 
6802, cn=VILAS RAMDAS THAKUR 


Date: 2024.03.31 12:45:36 +05'30! 


(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
२) आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

४) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि.), जिल्हा परिषद (सवी, 

६) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण / आदिवासी), 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९) कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


